शालेय पोषण आहार योजनेतंर्गत 
शाळांमधील स्वयंपाकगृह उपकरणे 
बदलण्यासाठी निधी वितरण 
(सन २०१९-२०) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०१९/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: २४ डिसेंबर, २०१९. 


वाचा:- 


१) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि. ०१/०४/२०१९ 


२) केंद्र शासनाचे आदेशा क्र. F.No.¥-9/2092-Desk (MDM) दि.०५/१२/२०१९. 


प्रस्तावना :- 


शाळेय पोषण आहार योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या प्रकल्प मान्यता मंडळाने सन २०१२-१३ व सन २०१३-१४ 


मध्ये एकूण ८४,९७० झाळांमध्ये स्वयंपाकगृह उपकरणे पुरविण्यासाठी मान्यता दिलेली होती. सदर झाळांमध्ये 


स्वयंपाकगृह उपकरणे बदलण्यासाठी सन २०१९-२० या वर्षाच्या प्रकल्प मान्यता मंडळाने केंद्र व राज्य हिस्सा 


मिळून एकूण रु. १२३२३.४५ लक्ष इतका निधी मंजूर केला आहे. सदर मंजूर निधीपैकी केंद्र हिस्स्याचा रु.9३९४.०७ 


लक्ष इतका निधी संदर्भाधीन क्र. ३ अन्वये राज्य शासनास वितरीत केला आहे. सदर निधीची केंद्र शासनाने 


विगतवारी सर्वसाधारण (General Head) लेखाशिर्षाखाली रु.५५३२.२४ लक्ष, अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या 
(SCSP) लेखाशिर्षाखाळी रु.९७६.७६ लक्ष आणि आदिवासी जमाती उपयोजनेच्या (Tsp) लेखाशिर्षाखाली 


रु. ८८५.०७ लक्ष अशी केली आहे. 


केंद्र शासनाने प्रस्तुतप्रमाणे सर्वसाधारण लेखाशिर्षाखाळील (General Head) केंद्र Para रु. ५५३२.२४ 


लक्ष निधी वितरीत केला आहे. शाळेय पोषण आहार योजनेसाठी केंद्र : राज्य :: ६० : Yo हिड्याचे प्रमाण विचारात 


घेता, केंद्र हिऱ्याच्या प्रमाणात राज्य हिस्सा म्हणून रु. ३६८८.१६ लक्ष निधी वितरीत होणे आवश्‍यक आहे. 


त्यानुषंगाने केंद्र व राज्य हिस्सा मिळून एकूण रु.९२२०.४० लक्ष निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०१९/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ 


शासन निर्णय:- 


शालेय पोषण आहार योजनेतंर्गत शाळांमधील स्वयंपाकगृह उपकरणे बदलण्यासाठी केंद्र हिस्सा व राज्य 


हिस्सा मिळून खालीलप्रमाणे रु.९२२०.४० लक्ष (रुपये ब्याण्णव कोटी वीस लक्ष चाळीस हजार ) निधी वितरीत 


करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


वितरीत करण्यात येत 

लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पित तरतूद 
अ.क्र डी छ्‌ असलेला निधी 
7 , | मागणी क्रमांक $-2,2202, सर्वसाधारण रु.१११६१९.३९ लक्ष । रु.५५३२.२४ लक्ष 


शिक्षण, ०१- प्राथमिक शिक्षण, (०१) (१५) मुंबई 
महानगरपालिका क्षेत्राव्यतिरिक्‍त इतर क्षेत्रात 
शालेय पोषण आहार कार्यक्रम (केंद्र पुरस्कृत 
योजना) (केंद्र हिस्सा) (२२०२ ३८०६), ३१ 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 
२. | मागणी क्रमांक ई-२,२२०२, सर्वसाधारण रु.६००००.०० लक्ष  ।रु.३६८८.१६ लक्ष 
शिक्षण, ०१- प्राथमिक शिक्षण, (०१) (१६) मुंबई 
महानगरपालिका क्षेत्राव्यतिरिक्‍त इतर क्षेत्रात 
शालेय पोषण आहार कार्यक्रम (केंद्र पुरस्कृत 
योजना) (राज्य हिस्सा) (२२०२ ३८१५), ३१ 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)” 

एकूण रु .१७१६१९.३९लक्ष । रु. ९२२०.४० लक्ष 


२. सदरचा निधी वितरीणासाठी आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून तसेच, 


शिक्षण संचालक (प्राथ., महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व सनियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. 


३. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि. ०१/०४/२०१९ च्या परिपत्रकास अनुसरुन निर्गमित 


करण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकातील परिच्छेद ५ ते १७ मधील अटींची तसेच, परिपत्रकाच्या 


परिशिष्टातील अनुक्रमांक १३ मध्ये नमूद अटींची पूर्तता होत आहे. सदर परिपत्रकातील परिच्छेद क्र. १२ 


नुसार केंद्र शासनाचा निधी प्रत्यक्षात प्राप्त झाळा असल्याचे अभिप्राय वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेने 


अनौपचारिक संदर्भ क्र.४३४/अर्थोपाय, दिनांक ०९/१२/२०१९ अन्वये दिलेले आहेत. सदर निधीचा 


विनियोग वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.०१/०४/२०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांनुसार करण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०१९/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ 


प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१२२४१७११०६५९२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=School 


Rajendra Educaton und Sports Depart 


postalCode=400032, st=Maharasht 


ankarrao Pawar 
Date: 2019.12.24 17:16:15 +05'30' 


(राजेंद्र पवार) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
सर्व मा. संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 

मा. मुख्यसचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शिक्षण संचाळक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र ५८ , मुंबई/नागपूर 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

शिक्षणाधिकारी (प्राथ.), जिल्हा परिषद (सर्व) 

वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती - एस.डी. ३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


